RNI No . MAHBIL/ 2009/36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ९ ] 


बुधवार , एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक २६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी केलेली नेमणूक . 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
वाचा. -( १) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील , शासन निर्णय क्रमांक विकाअ . २००७ / ४४० / प्र.क्र . १७४ / २००७ / 

५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( २) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक विकाअ. २००७/ प्र.क्र . ३८९ / ५, दिनांक 

१५ जानेवारी २००८ . 
( ३) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील, शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. २००८ / प्र.क्र . २७६ / ५, दिनांक 

२४ जुलै २००८ . 
( ४ ) सचिव व वि . चौ . अ. ( १) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडून अ. शा . प. क्र . विकाअ. १११४ / 

६९९ / प्र. क्र . २६२ / ५, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ . 


अधिसूचना 
क्रमांक गृह / का -१/ टे-३/विकाअ / वशी-३९८ / ११ . — जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे , जिल्हा ठाणे ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करत आहे. ही 
नियुक्ती सामान्यतः पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अस्तित्वात राहील . तसेच जिल्हादंडाधिकारी, 
ठाणे यास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केंव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठीकिंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची 
विहित मोहोर उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 
( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे . - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाब 

डताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 


भाग एक ( को .वि.पु.) - २६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११, शके १९३७ 


३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा तहसीलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद 
करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक / जिल्हादंडाधिकारी / तहसीलदार / संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४ . या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक / जिल्हादंडाधिकारी / तहसीलदार यांनी नियुक्ती करावी . 

५. या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशाठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 
तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा . 

७. विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वश्री संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 

___ अनुसूची 
अनुक्रमांक व्यक्तीचे नाव व पत्ता 

पुरस्काराचे नाव व वर्ष 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१ 


. . गुणवंत कामगार कल्याण 

पुरस्कार २००९. 


२ 


श्री . संजय माधवराव सावंत , रा . रु . नं . बी / ६०३ , 
गंगोत्री को - ऑप . हौ . सो ., सृष्टी पुलाजवळ , शांती पार्क , मिरा रोड ( पूर्व) , 
ता . जि . ठाणे . 
श्री . राजु बाळू धोंडे, रा. बी / ३०२, क्रिस्टल सीटी , प्लॉट नं . ३५ , 
से . नं . १८, कोपरखैरणे, नवी मुंबई, जि . ठाणे . 
श्री . प्रदीप वामन भोसले , रा . फ्लॅट क्र . १, टाईप थ्री बिल्डिंग , 
एम. एस . इ. बी . कॉलनी, टेमघर वॉटर वर्क्स कंम्पा., 
कल्याण , भिवंडी रोड , भिवंडी, जि . ठाणे . 


गुणवंत कामगार कल्याण 
पुरस्कार २००९. 
अपंग गुणवंत कामगार 
कल्याण पुरस्कार २०१० . 


w 


ठाणे . 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


दिनांक १२ मार्च २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


